अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील संशोधन अधिकारी / 
सांख्यिकी अधिकारी (गट-ब) संवर्गातील पदावरील 
पदोन्नती पुढे चाळू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : इएसटी-१०१८/प्र.क्र.१०७/का.१४२७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १४ जानेवारी, २०१९ 


संदर्भ : 9) नियोजन विभागाचे शासन आदेडशा,क्र. आरटीपी १७१२/प्र.क्र.१४०/का.१४२४, 
दि. २९.०५.२०१३. 
२) नियोजन विभागाचे शासन आदेशा क्र.इएसटी १२१४/प्र.क्र.१६/का.१४२७, 
दि.१६.०७.२०१४ व दि. २४.०७.२०१४ 
3) नियाजन विभागाचे आदेश क्र.इएसटी १२१५/प्र.क्र.९४/का.१४२७, दि.३/८/२०१५ 
४) नियोजन विभागाचे आदेशा क्र.इएसटी १२१६/प्र.क्र.२७/का.१४२७, दि.२२/३/२०१६ 
५) नियोजन विभागाचे आदेशा क्र.इएसटी १०१८/प्र.क्र.७५/का.१४२७, दि.११/१०/२०१८ 


प्रस्तावना :- 


संदर्भाधीन क्र. १ च्या शासन आदेशान्वये अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या संशोधन सहायक गट- 


ब (अराजपत्रित) संवर्गातील ८८ कर्मचाऱ्यांना दि. २८/४/२०१४ (म.नं.) पर्यंत संशोधन अधिकारी / सांख्यिकी 


अधिकारी इ. (गट-ब) मधील पदावर निव्वळ तात्पुरती व्यवस्था म्हणून केवळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती 


देण्यात आली होती. सदर पदांना संदर्भ क्र. २ च्या दिनांक १६/७/२०१४ रोजीच्या आदेझान्वये दिनांक 
२९/३/२०१५ (म.नं.) पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यापैकी ५ कर्मचाऱ्यांनी पदोन्नती नाकारली होती; 
तर एकूण १८ अधिकारी दिनांक ३०/३/२०१५ पर्यंत, ८ अधिकारी दिनांक २९/२/२०१६ पर्यंत, २ अधिकारी 
दिनांक २/२/२०१७ पर्यंत, १० अधिकारी ३१ डिसेंबर २०१७ पर्यंत, दिनांक ३०/११/२०१८ पर्यंत ५ अधिकारी 


शासकीय सेवेतून नियतवयोमानानुसार किंवा स्वेच्छा सेवानिवृत्त झाळेळे असल्याने तसेच एका 
अधिकाऱ्याची वरिष्ठ पदावर नामनिर्देशनाने नियुक्‍ती करण्यात आलेली असल्याने उर्वरित ३९ अधिकाऱ्यांना 
देण्यात आलेली पदोन्नती (दिनांक २ डिसेंबर २०१८ ते दिनांक १ नोव्हेंबर २०१९पर्यंत ) पुढे चाळू ठेवणे 
आव्यक आहे. त्यामुळे उर्वरित ३९अधिकाऱ्यांना संशोधन अधिकारी/सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब 


(राजपत्रित) या पदावर देण्यात आलेली पदोन्नती पुढे सुरू ठेवण्याचा प्रश्न शासनाच्या विचाराधीन होता. 


SIR आदेठा :- 


अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील संशोधन अधिकारी/सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) 
संवर्गातील सोबतच्या विवरणपत्र “अ” मध्ये नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांची तात्पुरती पदोन्नती दि. १ डिसेंबर, 
२०१८ चा एक दिवसाचा तांत्रिक खंड देऊन दि. २ डिसेंबर, २०१८ (म.पू) ते दि. १ नोव्हेंबर २०१९ 
(म.नं.) पर्यंत ११ महिन्यांसाठी पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन आदेश क्रमांकः इएसटी-१०१८/प्र.क्र.१०७/का.१४२७ 


२. सदर पदोन्नती दिनांक २ डिसेंबर २०१८ (म.पू.) पासून पुढे ११ महिन्यांपर्यंत म्हणजेच दिनांक १ 


नोव्हेंबर, २०१९ (FA) पर्यंत अथवा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून उमेदवार उपलब्ध होईपर्यंत वा 
अधिकारी स्वेच्छा सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त होईपर्यंत, यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत चाळू राहील व 
त्यानंतर सदर पदोन्नती आपोआप संपुष्टात येईल. 


३. सदरपदोन्नती विविध न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिकांच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहील. 


४. सदर आदेश सामान्य प्रशासन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. २६/का.१२, दिनांक 


७/१/२०१९ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


च. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
असून त्याचा संकेतांक २०१९०११४१५१२४१०३१६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत 
करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Vanita Narayan ech fst iti ee 


2.5.4.20=2f0e1884948542877a779b797fc357f1c34d84fe1 aa3f9bdc30c060e043 
1223f, 


serial INumber=ad56893b2ddc6497ed23d7787 15c30a6ea094f5d 1 e0fb38a44ac5 
a h a V b9179a65d83, ‘Vanita Narayan Jat 


Date: 2019.01.14 17:09:55 +05'30' 


(वनिता ना. जाधव) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने) 

3) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 
) 


निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 

सहसंचालक, प्रादेशिक कार्यालय, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, कोकण विभाग /पुणे/नाशिक / औरंगाबाद 
/अमरावती / नागपूर. 

) उपायुक्‍त(नियोजन),विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, कोकण विभाग/पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/ अमरावती / नागपूर. 
८) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी (मार्फत - अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई). 

) कार्यासन अधिकारी (कार्यासन-१२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१० कार्यासन अधिकारी (कार्यासन -१४२१, कार्यासन -१४२२), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११) संबंधित अधिकारी (मार्फत - अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई) 
) 
) 


१२)संबंधित अधिकारी यांचे पदस्थापनेचे कार्यालय (मार्फत - अर्थ व सांख्यिकी Caressa, मुंबई). 
१३)निवडनस्ती 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः इएसटी-१०१८/प्र.क्र.१०७/का.१४२७ 


विवरणपत्र -अ 
म न ele जू सेवा निवृत्तीचा ग द 
क्र. | कर्मचाऱ्याचे नांव पदा वरील रुजू दिनांक अभिप्राय 
दिनां 
i | २ ३ 1 छे ५ 
शिका श्री.सं.स.राठोड १८/०६/२०१३ ।३१/१२/२०१८ 
२ श्री.कि.रा.सिगरे ०१/०७/२०१३ ।३१/१२/२०१८ 
३  श्री.गो.का.शिदे २४/०६/२०१३ ।३०/०४/२०२१ 
४  श्री.सं.म.पाठक १०/०७/२०१३ ।३०/११/२०२७ 
५  श्री.एस.बी.व्हरसाळे ।१०/०६/२०१३ ।३१/०१/२०३२ 
६ श्री.चं.प्र.पावसे ११/०६/२०१३ ।३०/११/२०२८ 
७  श्री.भु.वि.देशपांडे ।२१/०६/२०१३ | 39/09/202¢ 
८ (पो डा ०१/०६/२०१३ ३१/०८/२०२८ 
a. 
९ श्री.शा.ना.माळी ०१/०६/२०१३ | 39/04/2029 
| 90 श्री.सु.तु.सुर्यवंशी — [09/08/2093 | 30/08/2030 
११ श्री.एस.सी.ळाड ०६/०६/२०१३ | 39/09/2024 
१२ श्री.अ.वि.सुने २८/०६/२०१३ ।३१/०७/२०२७ 
श्री.रा.ग.सोनखास 
93 २८/०६/२०१३ | 30/99/2029 
कर 
१४ श्रीमती सु.अ.आंबरे १०/०६/२०१३ ।३०/०९/२०२९ 
१५ श्रीमती अ.वि.पवार | 09/08/2093 | 30/99/2023 
१६ श्रीमती Ufo. feeds | 94/00/2093 | 39/90/2023 
१७ श्री.मु.वि.साईनकर | 09/08/2093 | 39/02/2029 
१८ a _ १०/०६/२०१३ | ३१/०५/२०२७ 
.सु.रणखांबे 
१९ श्री.म.अ.चौधरी ०४/०७/२०१३ ।३१/१०/२०२७ 
२०  श्री.कि.गु.परदेशी |।२९/०७/२०१३ ।३१/१०/२०२७ 
२१ श्रीमती दि.श्री.घावरे | 09/08/2093 | 22/02/2030 
२२  श्री.गु.बा.सुपेकर २६/०६/२०१३ | 39/04/2025 
२३ श्री.रा.कृ.कळमकर |०५/०६/२०१३ | 39/04/2028 
२४  श्री.शा.सं.सोनवाणे ।०१/०६/२०१३ | 30/06/2028 
२५ श्री.म.शं.गेडाम ११/०६/२०१३ ।३१/०५/२०२९ 
२६ श्री.एस.एस.पारवेकर ।२८/०६/२०१३ | 30/0¥/202L 
२७ श्री.दि.शि.पवार ०४/०६/२०१३ | 39/04/2028 
२८  श्री.एन.एम.प्रभुदेसाई | 09/0G/2093 | 39/02/2028 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः इएसटी-१०१८/प्र.क्र.१०७/का.१४२७ 


सेवा 

ao a निवृत्तीचा अभिप्राय 

क्र. | कर्मचाऱ्याचे नांव पदा वरील रुजू दिनांक अभिप्राय 
दिनां 

i, १_| २ 3 1 छे 4 

२९ श्री.र.तु.कांबळे ०९/०७/२०१३ | 39/09/2020 

३० श्री.ज्ञाबा.खडतकर | 2¢/08/2093 | 30/08/202¢ 

३१ श्री.ज्ञाना.घोळप 09/0§/2093 | 30/08/2022 

३२ श्री.एस.व्ही.बनसोडे | 29/06/2093 | 39/09/2020 

३३ श्री.म.स.खोलगाडगे | 0/06/2093 | 39/04/2023 

३४ ्री.प्र.त्र्यं.पोळ ०५/०७/२०१३ ।३१/०५/२०२३ 

३५ श्री.शं.दा.पवार ०६/०६/२०१३ | 39/09/202¢ 

३६ श्री.अ.दि.राजूरवार | 20/08/2093 ।३०/०६/२०२६ 

३७ श्री.प्र.व.पाटील २०/०६/२०१३ | 39/04/202¢ 

३८  श्री.दि.क.रोकडे ०१/०६/२०१३ ।३०/११/२०२५ 

३९ ्री.अ.भि.हरणे ०१/०६/२०१३ | 30/99/2033 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


